वर्ष ९ , अंक ५ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग १ – अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २१ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 

- 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


( भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 

- 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संचालक , नगर रचना यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


अ . - एक - अ -१ ( १८२३ ) . 


आदेश 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये ८.०० 


क्रमांक डि.टी.पी.- वि.यो. वरूड [ मू . ( सु . ) + वा . ] - कलम १२७ ( २ ) आदेश - टिपीव्ही - ६-६५४ - 

ज्याअर्थी , वरूड नगर परिषदेची विकास योजना [ मूळ ( सुधारित ) + वाढीव ] महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( १ ९ ६६ चा महा . क्र . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८०३-१८९ ६ - प्र.क्र .८ ( A ) - २००४ - नवि -३० , दिनांक १५-०७-२००५ अन्वये भागशः मंजूर केली आहे व ती 
दिनांक ०१-०९ -२००५ पासून अंमलात आलेली आहे . तर वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८०६-३७९ 
प्र.क्र.२४३-२००६ - नवि -३० , दि . ०६-०६-२००७ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले आहे . ) अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती 
दिनांक १६-०७-२००७ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौजा वरूड येथील स.नं. २१२ या जमिनींचे अंदाजे ०.४ ९ ५२ हे . क्षेत्र आ . क्र . १ “ बगीचा 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) या आरक्षणाने बाधित आहे आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे 
नगर परिषद , वरूड आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 


" " 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , मौ . वरूड , खंड -२ येथील स.नं. २१२ , क्षेत्र ०.८४ हे . या जमिनीचे ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधिलेले आहे ) अनुषंगाने 
उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत संबंधित जमीन मालकांचे ( यापुढे “ उक्त जमीन मालक ” असे संबोधिलेले आहे ) वतीने अॅड . जी . के . मुंधडा यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) चे तरतुदी अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २४-०७-२०१८ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना " असे 
संबोधिलेले आहे ) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दि . २६-०७-२०१८ रोजी प्राप्त झाली होती ; 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणांचे अनुषंगाने उक्त जमीन मालक यांनी मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट 
याचिका क्र . २७३ ९ / २०२० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने त्यांचेकडील दि . १ ९ - ०७-२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये ( यापुढे “ उक्त न्यायालयीन आदेश 
असे संबोधिलेले आहे ) उक्त जमिनीच्या ०.४ ९ ५२ हे . क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे 
घोषित केले आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरूड यांनी दि . १०-१०-२०२२ रोजीचे पत्र क्र . २२४१/२०२२ अन्वये प्रस्ताव सादर केला असून 
त्यामध्ये उक्त सूचना बजावलेल्या तारखेपासून २४ महिन्यांचे आत वरूड नगर परिषदेकडून भूसंपादनाबाबतची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली 
नसल्याकारणाने उक्त जमीन मालकांनी मा . उच्च न्यायालयाकडे दाखल केलेल्या प्रकरणातील उक्त न्यायालयीन आदेशानुसार उक्त आरक्षण व्यपगत 
होत असल्याचे कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . १५ ९ ५ , दि . २६ २६-१२-२०२२ अन्वयेचे 
अहवालात उक्त जमिनीचे मोजणी नकाशामध्ये वहीवाटीप्रमाणेचे क्षेत्र ०.६४ हे . नमूद असल्यामुळे अस्तित्वातील तलावासभोवतालचे ०.४ ९ ५२ हे . क्षेत्र 
उक्त न्यायालयीन आदेशानुसार उक्त आरक्षणामधून व्यपगत झाल्याबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ ( २ ) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित 
करण्यास हरकतीचे नसल्याचे कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीचे मोजणी नकाशानुसार ( मो.र.क्र.९ ६२ / २०२१ , दि . १६-१२- २०२१ ) उक्त जमीन मालकांचे ताबे वहिवाटीप्रमाणे 
दर्शविलेले ०.६४ हे . क्षेत्र हे उक्त आरक्षणाच्या हद्दीशी सर्वसाधारणपणे सुसंगत असल्याने उक्त जमिनीचे ०.६४ हे . क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत 
करणे संयुक्तिक असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता , उक्त जमिनीपैकी 
अंदाजे ०.६४ हे . क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) चे तरतुदी अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे 
आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . टिपीएस १८१३-३२११ - प्र.क्र .५०८ - नवि- १३ , दि . ०१-१२-२०१६ 
अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे 
कलम -१२७ ( २ ) चे तरतुदी अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम -१५१ चे तरतुदीनुसार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांना प्रदत्त आहेत ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) चे तरतुदी अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे , असे अधिसूचित करीत आहेत आणि 
त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहेत 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


नगर परिषद , 
मौजा , तालुका व 
जिल्हा 
( २ ) 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 
आरक्षण व वि.यो. 
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 
( ३ ) 


वरूड नगर परिषद , 

मौजा वरूड , 

ता . वरूड , जि . अमरावती . 


आ . क्रमांक १ , 

66 

“ बगीचा 


" " 


उक्त जमिनीचा 

तपशील 


( ४ ) 


स . नं . 

( भाग ) 


२१२ * 


उक्त आरक्षणातून उक्त जमिनीचे 

भागशः व्यपगत झालेल्या 

भागाचे अंदाजे क्षेत्र 
( ५ ) 

हे . आर 

०.६४ 


०.४ ९ ५२ हे . 

* उक्त मंजूर विकास योजना अहवालानुसार उक्त आरक्षणाचे क्षेत्र ०.४ ९ ५२ हे . आहे . मात्र , 
उक्त जमिनीचे मोजणी नकाशानुसार उक्त जमीन मालकांचे ताबे वहिवाटीप्रमाणे क्षेत्र ०.६४ हे . 
दर्शविले आहे , जे उक्त आरक्षणाच्या हद्दीशी सर्वसाधारणपणे सुसंगत आहे . सबब , प्रत्यक्ष 
मोजणी नकाशानुसारचे ०.६४ हे . क्षेत्र विचारात घेतले आहे . 


टीप :–( १ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणा - या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

( २ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , वरूड नगर 
परिषद , वरूड , जि . अमरावती यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत 
खुला ठेवण्यात येत आहे . 


( ३ ) उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार उक्त आरक्षणातील वर्तुळाकार स्वरूपाचे क्षेत्र हे अस्तित्वातील तलाव म्हणून दर्शविले आहे . मात्र , 
उक्त जमिनीचे मोजणी नकाशावर असा तलाव दर्शविलेला नाही . सबब , याबाबत उक्त समुचित / नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुख्याधिकारी , 
वरूड नगर परिषद , यांनी जरूर ती खातरजमा करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


पुणे 

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ . 


: 


भाग १ – अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


३ 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


ORDER 

No. D.T.P./D.P . Warud [ O ( R ) + A ] -Sec - 127 ( 2 ) -Order - TPV - VI - 654-2023. 

Whereas , the Development Plan of Warud Municipal Council [ Original ( Revised ) + Additional ] has been partly 
sanctioned as per the provisions of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( Mah . 
XXXVII of 1966 ) ( hereinafter reffered to as “ the said Act " ) by the Goverment of Urban Development Department 
vide its Notification No. TPS - 2803-1896 - CR - 8 ( A ) -2004 - UD 30 , dated 15-07-2005 & came into force with effect 
from 01-09-2005 , while republished Development Plan of Excluded Part of Warud has been sanctioned vide 
Notification No. TPS - 2806-379 - CR - 243-2006 - UD - 30 , dated 06-06-2007 ( hereinafter reffered to as " the said 
Notification " ) & come into force with effect from 16-07-2007 ( hereinafter reffered to as " the said Sanctioned 
Development Plan ” ) ; 


And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , the land bearing S. No. 212 having area admeasuring 
0.4952 Ha . approximately of Mouza Warud , is affected by Reservation Site No. 1 “ Garden ” ( hereinafter reffered to 
as " the said Reservation " ) and the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said reservation 
is Mumicipal Council , Warud ( hereinafter reffered to as “ the said Appropriate Authority " ) ; 


And whereas , the land affected by the said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority 
within 10 ( ten ) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ; 


And whereas , on behalf of the concerned land owners ( hereinafter referred to as " the said Land Owners " ) , of 
the land bearing S. No. 212 , area admeasuring 0.84 Ha . of Mouza Warud , Part 2 ( hereinafter referred to as " the said 
Land " ) , Adv . G. K. Mundhada had served a notice dated 24-07-2018 in respect fo the said reservation as per the 
provisions of section 127 ( 1 ) of the said Act ( hereinafter referred to as “ the said Notice " ) which was received by the 
said Appropriate Authority on 26-07-2018 ; 


And whereas , the said land under the said reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said 
Lands as required as per the provisions of Section 127 ( 1 ) of the said Act have been taken by the said Appropriate 
Authority , within a stipulated period after the date of service of the said Notice ; 


And whereas , the Hon'ble High Court vide it's order dt . 19-07-2022 in Writ Petition No. 2739/2020 filed by the 
said land owner in the Hon'ble High Court , of Judicature at Mumbai , Nagpur Bench has declared that , the said 
Reservation on the said Land , admeasuring an area of 0.4952 Ha . stands lapsed as per the provisions of section 127 
of the said Act : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , Warud vide letter No. 2241/2022 , dt . 10-10-2022 has 
submitted the proposal communicated that , no any action has been taken for acquisition of the said land by the said 
Appropriate Authority , within a stipulated period of 24 months after the date of service of the said Notice & 
accordingly the Hon'ble High Court has declared by order dt . 19-07-2022 that , the said Reservation on the said Land 
stands lapsed ; 


8 


And whereas , the Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati in it's report vide letter 
No. 1595 , dt . 26-12-2022 has communicated that , on account of area admeasuring 0.64 Ha . which is in possession of 
the said Land owner mentioned in the Measurement plan of the said Land , area admeasuring 0.4952 Ha . around 
existing tank stands lapsed from the said Reservation & accordingly no objection to issue an order as per the provi 
sions of section 127 ( 2 ) of the said Act ; 


And whereas , on account of area ademasuring 0.64 Ha . of the said Land which is in possession of the said Land 
owners as per the Measurement Plan ( M. R. No. 962/2021 , dt . 16-12-2021 ) is generally consistent with the 
boundaries of the said Reservation , it is seen compatible that , the said Reservation on the area admeasuring 0.64 Ha . 
on the said Land would have to be lapsed ; 


And whereas , after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in the said 
Sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is 
necessary to issue the order under the provisions of Section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the lapsing of the said 
Reservation on the area admeasuring approximately 0.64 Ha . of the said Land ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the 
said Act , vide Resolution No. TPS - 1813-3211 - CR - 508 - UD - 13 , dated 01-12-2016 , had delegated the powers 
exercisable by it as per the provisions of section 127 ( 2 ) of the said Act , in respect of Development Plans of all 
Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 


Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , by this order and as specified in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said rreservation in the respect of the said land as per the 
provisions of section 127 ( 2 ) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan , as follows 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 

SCHEDULE 


Sr. No. 


( 1 ) 


1 


Municipal 
Council , 
Mauja , Taluka 
and Disttrict 


( 2 ) 


Warud Municipal 
Council 


Mauza Warud , 
Taluka Warud , 
Dist . Amravati . 


Reservation in the 
Said Sanctioned 
Development Plan 
& its Approxi . 
Area as per 
D. P. Report 
( 3 ) 


Site No. 1 
" Garden " 
0.4952 Ha . 


Description of the 
said Land 


( 4 ) 


S. No. 212 * 
( Part ) 


Approximate 
of the said Land 
partly lapsed from 
the said 
Reservation 


( 5 ) 

Ha . 
0.64 * 


* As per report of the said Sanctioned Development Plan , area of the 
said Reservation is 0.4952 Ha . But , area of the said Land admeasuring 
0.64 Ha . is in possession of the said Land owner mentioned in the measure 
ment plan of the said Land which is generally consistent with the boundaries of 
the said Reservation . Hence , area admeasuring 0.64 Ha . as per the actual 
measurement plan is taken into cosideration . 


Note : ( 1 ) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for 

the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said 
Sanctioned Development Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

( 2 ) A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land 
which is lapsed form the said Reservation , is available in the office of the Chief Officer , Municipal 
Council , Warud , District Amravati during office hours on all working days for inspection to public upto 
one month . 


( 3 ) As per the said sanctioned Development Plan , area under rounded portion of the said Reservation is 
shown as existing tank . But same tank is not shown on the measurement plan of the said Land . Hence , 
it is require to inspect accordingly by the Chief Officer , Municipal Council , Warud as the said 

Appropriate Authority . 

( 4 ) This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune : 

Dated the 9th February 2023 . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २३ . 


संचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


आदेश 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो. वरूड [ मू . ( सु . ) + वा . ] - कलम १२७ ( २ ) आदेश - टिपीव्ही - ६-६५७ - 

ज्याअर्थी , वरूड नगर परिषदेची विकास योजना [ मूळ ( सुधारित ) + वाढीव ] महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( १ ९ ६६ चा महा . क्र . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८०३-१८९ ६ - प्र.क्र .८ ( A ) - २००४ - नवि- ३० , दिनांक १५-०७-२००५ अन्वये भागशः मंजूर केली आहे व ती 
दिनांक ०१-०९ -२००५ पासून अंमलात आलेली आहे ; तर वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८०६-३७९ 
प्र.क्र.२४३-२००६ - नवि -३० , दि . ०६-०६-२००७ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले आहे . ) अन्वये भागशः मंजूर केलेली आहे व ती 
दिनांक १६-०७-२००७ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौजा वरूड येथील स.नं. २०१ ( भाग ) , २०२ ( भाग ) व २०३ ( भाग ) , या जमिनींचे अंदाजे 
०.५५६८ हे . क्षेत्र आ . क्र . ४ “ प्राथमिक शाळा ” ( यापुढे " उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) या आरक्षणाने बाधित आहे आणि उक्त आरक्षणाचे 
भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगर परिषद , वरूड आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , मौ . वरूड , येथील स.नं. २०१ / १ ब , क्षेत्र ०.५ ९ हे . या जमिनीचे ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधिलेले आहे ) अनुषंगाने उक्त 
आरक्षणासह आ.क्र . ५ “ खेळाचे मैदान ” ( मंजूर ई.पी. - ७ नुसार रहिवास विभाग ) या आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत संबंधित जमीन मालकांचे ( यापुढे 
“ उक्त जमीन मालक ” असे संबोधिलेले आहे ) वतीने अॅड . जी . के . मुंधडा यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) चे तरतुदी नुसार उक्त समुचित 
प्राधिकरणावर दिनांक ११-०२-२०१९ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास 
दि . १२-०२-२०१९ रोजी प्राप्त झाली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणांचे अनुषंगाने उक्त जमीन मालक यांनी मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट 
याचिका क्र . २४४ ९ / २०२० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने त्यांचेकडील दि . १ ९ - ०७-२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त जमिनीच्या ०.५५६८ हे . क्षेत्रावरील 
उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरूड यांनी दि . १०-१०-२०२२ रोजीचे पत्र क्र . २२४२/२०२२ अन्वये प्रस्ताव सादर केला असून 
त्यामध्ये प्रामुख्याने उक्त सूचना बजावलेल्या तारखेपासून २४ महिन्यांचे आत भूसंपादनाबाबतची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याकारणाने 
अ . - एक - अ -२ ( १८२३ ) . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अर्जदार यांनी मा . उच्च न्यायालयाकडे दाखल केलेल्या प्रकरणात मा . उच्च न्यायालयाने आदेशानुसार उक्त आरक्षण व्यपगत घोषित केले असल्याचे 
सर्वसाधारणपणे कळविले आहे ; 


' 

आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . १६१ , दि . १७-०१-२०२३ अन्वयेचे 
सुधारित अहवालात ‘ उक्त जमीन मालकांचे वतीने अॅड . जी . के . मुंधडा यांनी दि . १७-०१-२०२३ रोजीचे अर्जान्वये दाखल केलेल्या उक्त जमिनीचे मूळ 
मोजणी ‘ ब ’ प्रतीवरील मोजमापाप्रमाणे उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र ३१६६ चौ . मी . ( ०.३१६६ हे . ) व्यपगत होत असून त्याकरिता उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ ( २ ) चे तरतुदी अन्वये संचालनालयाचे स्तरावरून आदेश निर्गमित करण्यास हरकत नसावी ' , असे कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता , उक्त 
जमिनीपैकी अंदाजे ०.३१६६ हे . क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) चे तरतुदी अन्वये भागशः व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस १८१३ - ३२११ - प्र.क्र .५०८ - नवि- १३ , दि . ०१-१२-२०१६ अन्वये 
नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) चे 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम -१५१ चे तरतुदीनुसार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) चे तरतुदी नुसार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण भागशः व्यपगत झाले आहे , असे अधिसूचित करीत 
आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहेत 

: 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


नगर परिषद , 
मौजा , तालुका व 
जिल्हा 

( २ ) 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 
आरक्षण व वि.यो. 
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 
( ३ ) 


वरूड नगर परिषद , 

मौजा वरूड , 

ता . वरूड , जि . अमरावती . 


पुणे : 

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ . 


उक्त जमिनीचा 
तपशील 


( ४ ) 

स . नं . २०१ / १ ब * 
( भाग ) 


उक्त आरक्षणातून 

उक्त जमिनीचे भागशः 

व्यपगत झालेले अंदाजे क्षेत्र 
( ५ ) 

हे . आर 
०.३१६६ 


आ . क्रमांक ४ , 
प्राथमिक शाळा ” 
०.५५६८ हे . 

66 

" 

* सूचनाकर्ते यांनी उक्त जमिनीचे अनुषंगाने उक्त आरक्षणासह आ.क्र .५ “ खेळाचे मैदान ' 
या दोन आरक्षणांबाबत सूचना बजावली असली तरी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील मंजूर ई.पी. 
७ नुसार आ . क्र . ५ “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाखालील जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट 
असल्याने सदर सूचना केवळ उक्त आ . क्र . ४ “ प्राथमिक शाळा ” या करीता ग्राह्य राहील आणि 
मा . उच्च न्यायालयानेही दि . १ ९ - ०७-२०२२ रोजीचे आदेशान्वये केवळ याच आरक्षणाचे ( आ.क्र .४ 
प्राथमिक शाळा ” क्षेत्र व्यपगत होत असल्याचे घोषित केले आहे . 


टीप : ( १ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणा - या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 


( २ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , वरूड नगर 
परिषद , वरूड , जि . अमरावती यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत 
खुला ठेवण्यात येत आहे . 

( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 

संचालक , नगर रचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २४ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


ORDER 


( 9 


No. D.T.P./D.P . Warud [ O ( R ) + A ] -Sec - 127 ( 2 ) -Order - TPV - VI - 657-2023. 

Whereas , the Development Plan of Warud Municipal Council [ Original ( Revised ) + Additional ] has been partly 
sanctioned as per the provisions of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( Mah . 
XXXVII of 1966 ) ( hereinafter reffered to as " the said Act " ) by the Goverment of Urban Development Department 
vide its Notification No. TPS - 2803-1896 - CR - 8 ( A ) -2004 - UD 30 , dated 15-07-2005 & the same has come into force 
with effect from 01-09-2005 , while republished Development Plan of Excluded Part of Warud has been sanctioned 
vide Notification No. TPS - 2806-379 - CR - 243-2006 - UD - 30 , dated 06-06-2007 ( hereinafter referred to as " the said 
Notification " ) & the same has come into force with effect from 16-07-2007 ( hereinafter referred to as " the said 
Sanctioned Development Plan ” ) ; 


And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , the land bearing S. No. 201 ( pt . ) , 202 ( pt . ) & 203 ( pt . ) 
having area admeasuring 0.5568 Ha . approximately of Mouza Warud , are affected by Reservation Site No. 4 
" Primary School " ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) and the Appropriate Authority for the acquisi 
tion and development of the said reservation is Mumicipal Council , Warud ( hereinafter referred to as " the said 
Appropriate Authority ” ) ; 


And whereas , the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 ( ten ) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ; 


And whereas , on behalf of the concerned land owners ( hereinafter referred to as " the said Land Owners " ) , in 
respect of the land bearing S. No. 201 / 1B area admeasuring 0.59 Ha . of Mouza Warud ( hereinafter referred to as 
" the said Land " ) , Adv . G. K. Mundhada had served a notice dated 11-02-2019 as per the provisions of section 127 ( 1 ) 
of the said Act , ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) which was received by the said Appropriate Authority 
on 12-02-2019 for the said Reservation alongwith the Reservation Site No. 5 " Play Ground " . 


And whereas , the said lands under the said reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said 
lands as required as per the provisions of Section 127 ( 1 ) of the said Act have been taken by the said Appropriate 
Authority , within a stipulated period after the date of service of the said Notice ; 


And whereas , the Hon'ble High Court vide it's order dt . 19-07-2022 in Writ Petition No. 2449/2020 filed by the 
said land owner in the Hon'ble High Court , of Judicature at Mumbai , Nagpur Bench has declared that , the Reserva 
tion of land bearing S. No. 201 / B , admeasuring 0.5568 Ha . of village Warud Part - 2 for said Reservation stands lapsed 
as per the provisions of section 127 of the said Act ; 


And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , Warud vide letter No. 2242/2022 , dt . 10-10-2022 has 
submitted the proposal communicated in mainly that , no any action has been taken for acquisition of the said land by 
the said Appropriate Authority , within a stipulated period of 24 months after the date of service of the said Notice & 
accordingly the Hon'ble High Court has declared by order dt . 19-07-2022 that , the said Reservation on the said Land 
stands lapsed ; 


And whereas , the Assistant Director of Town Planning , Amravati Branch , Amravati in it's revised report vide 
letter No. 161 , dt . 17-01-2023 has communicated that , as per the original measurement copy “ B ” ( M. R. No. 786 / 
2018 , 14-08-2018 ) of the said land supplied by the advocate of the said land owner , are measured as 0.3166 Ha . is 
lapsed by the said Reservation & accordingly no objection to issue an order as per the provisions of section 127 ( 2 ) of 
the said Act ; 


And whereas , after considering the above facts in respect of the said reservation on the said land in the said 
Sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is 
necessary to issue the order as per the provisions of section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the lapsing of the said 
reservation partly on the area admeasuring approximately 0.3166 Ha . of the said land ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department as per under the provisions of section 151 of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

the said Act , vide Resolution No. TPS - 1813-3211 - CR - 508 - UD - 13 , dated 01-12-2016 , had delegated the powers 
exercisable by it as per the provisions of section 127 ( 2 ) of the said Act , in respect of Development Plans of all 
Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 


C 


Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , by this order and as specified in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said reservation in the respect of the said land as per the 
provisions of section 127 ( 2 ) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan , as follows 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 

SCHEDULE 


Sr. No. 


( 1 ) 


1 


Municipal 
Council , 


Mouza , Taluka 
and Disttrict 


( 2 ) 


Warud Municipal 
Council 


Mauza Warud , 

Taluka Warud , 
Dist . Amravati . 


Reservation in the 
Said Sanctioned 
Development Plan 
& its Approxi . 

Area as per 
D. P. Report 
( 3 ) 


Site No. 4 

" Primary School 

0.5568 Ha . 


Pune : 

Dated the 9th February 2023 . 


39 


Description of the 
said Land 


( 4 ) 


S. No. 201 / 1B * 
( Part ) 


Approximate 
of the said Land 
partly lapsed from 
the said 

Reservation 


( 5 ) 
Ha . 
0.3166 


Though the said Notice has been served for said Reservation alongwith 
the Reservation Site No. 5 " Play Ground " , it is only considered for said Reser 
vation No. 4 " Primary School " as land under Reservation Site No. 5 " Play 
Ground " has been deleted & included in Residential Zone as per sanctioned 
E.P. 7 of the said Development Plan & also the Hon'ble High Court has de 
clared vide order dated 19-07-2022 as mentioned above . 


Note ( 1 ) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for 
the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanc 
tioned Development Plan . 


( 2 ) A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land 
which is lapsed form the said Reservation , is available in the office of the Chief Officer , Municipal 
Council , Warud , District Amravati during office hours on all working days for inspection to public upto 
one month . 

( 3 ) This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


भाग १ - अ ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 


क्रमांक - नपबाटा - बां . विभाग - २३७ - २०२३. 

ज्याअर्थी , बार्शिटाकळी नगर पंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , बार्शिटाकळी ( मुळ हद्द ( सु . ) व वा . ह ) दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / 
चे 
हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अमरावती विभाग , पुरवणी भाग -१ - अ मध्ये दि . ०७ नोव्हेंबर 
२०२२ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल नगर पंचायत बार्शिटाकळीकडे दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केला . 


अध्यक्ष , नगर पंचायत , यांजकडून 

बार्शिटाकळी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ( मुळ हद्द ( सु . ) व वा . ह ) फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) प्रसिद्धीकरण 

सूचना 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो मान्य करून व काही नव्याने बदल 
सूचवून , उक्त योजनेत फेरबदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . ०३ , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ अन्वये पारित करून मंजुरी प्रदान केलेली आहे . 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) अन्वये खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


२ 


त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची सूची 
परिशिष्ट ' अ ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा 
नकाशा ( मुळ हद्द ( सु . ) व वा . ह ) खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून 
३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


३ 


४ 


९ 


परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम -२८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलाची सूची 

सुधारणा तपशील 
( ३ ) 

M - १ M - १ / १ आ.क्र.७- बगीचा स.क्र .२ ९ ६ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी जिरायतचे क्षेत्र वगळून सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट 

करण्यात येत आहे . 

M - १ / २ 

आ.क्र.८- भाजी बाजार स.क्र .२ ९ ६ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी जिरायतचे क्षेत्र वगळून सदर जागा रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

M - २_M - २ / १ 

M - २ / २ 

M - ३_M - ३ / १ 


सुधारणा क्रमांक 
( २ ) 


अ . - एक - अ -३ ( १८२३ ) . 


आ.क्र .३ खेळाचे मैदान स . क्र . ३० ( भागशः ) मौ . अशकरीपूरचे क्षेत्र वगळून सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे व सदर आरक्षण . 

प्रस्तावित १५० मी . विकास योजना रस्त्याचे उत्तर हद्दीचे उत्तरेस स.क्र .३० ( भागशः ) मौ . अशकरीपूर मधील जागेत 
आ.क्र .३ खेळाचे मैदान स्थानांतरीत करण्यात येत आहे . 


M - ३ / २ 


आ.क्र .६ - खेळाचे मैदान स.क्र .२ ९ ७ ( भागशः ) मौ बार्शिटाकळी जिरायत आरक्षणाखालील क्षेत्र वगळून सदर जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ . क्र . ९ - Housing for Dishoused स.क्र .२७ ९ ( भागशः ) व स.क्र .२७६ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी जिरायत 
आरक्षणाखालील क्षेत्र वगळून सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

M - ४M - ४ / १ स.क्र .२८ ९ व स.क्र .१८४ मौ . बार्शिटाकळी जिरायत चे सामायिक हद्दीवरुन १५.० मी . रुंद विकास योजना रस्ता 
रेल्वेलाईनचे समांतर असलेल्या १८.० मी . विकास योजना रस्त्यापासून स.क्र .२८५ व स.क्र .२८६ मौ . बार्शिटाकळी 
जिरायत चे समायिक हद्दीवरुन स . क्र . १८६ चे मधुन दक्षिणे कडे वळण घेत विद्यमान रस्त्यापर्यंत नव्याने प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे . 


१० 


( १ ) 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 


M - ५ 


( २ ) 


( ३ ) 

M - ४ / २ स.क्र .२८ ९ भागशः , स.क्र .१८६ भागशः , स . क्र .२८८ भागशः , स . क्र .२८७ भागशः , स.क्र .२०१ भागशः , स . क्र . २८४ 
भागशः आणि स.क्र .२८६ भागशः मौ . बार्शिटाकळी जिरायत खालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून सदर जागा रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


M - ४ / ३M - ४ / २ मध्ये नमूद जागेच्या दक्षिणेकडील प्रस्तावित १८.० मी . विकास योजना रस्त्याऐवजी १२.० मी . रुंद रस्ता 
प्रस्तावित करून उर्वरीत जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ( नगर पंचायतीने सुचविलेला बदल ) 
स.क्र.९ ७ मौ . बार्शिटाकळी जिरायत मधील राज्य महामार्गाचे उत्तरे कडील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून सदर जागा 
रहीवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


M - 9 


M - ६_M - ६ / १ 


M - ६ / २ 


M - ७ M - ७ 


M- < M- < 


M- ९_ M- ९ / १ 

M- ९ / २ 


M - १० M - १० 


M - ११ M - ११ 


M - १२ M - १२ / १ 

M - १२ / २ 

M - १३ M - १३ 


१४ M - १४ M - १४ 


परिशिष्ट - अ - चालू 


बार्शिटाकळी : 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ . 


स.क्र .१०० मौ.बार्शिटाकळी जिरायत खालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


स.क्र .११६ मौ.बार्शिटाकळी जिरायत खालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


आ.क्र.२३- बगीचा स.क्र .३१३ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी जिरायत चे पश्चिम हद्दीकडील १.०० हे . आर क्षेत्र वगळून 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र .२६ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान स.क्र .७८ भागशः मौ . बार्शिटाकळी जिरायत चे क्षेत्र वगळून सदर जागा 
रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ( नगर पंचायतीने सुचविलेला बदल ) 


स.क्र .४३ ते स.क्र . १० मौ . बार्शिटाकळी जिरायत मधील १५.० मी . विकास योजना रस्ता वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.क्र . १ मौ . बार्शिटाकळी जिरायत ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र . १६१ A पर्यंतचा १५.० मी विकास योजना रस्त्याऐवजी 

I 

१२.० मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात यावा . उर्वरीत क्षेत्र लगतचे वापर विभागात समाविष्ट करण्यात यावे . 
आ . क्र . १७ बगीचा स.क्र .६ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी बागायत खालील क्षेत्र वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


आ . क्र . ५ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान स.क्र .२८८ ( भागशः ) मौ . बार्शिटाकळी जिरायत मधील क्षेत्र वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.क्र . २४ मौ . अशकरीपूर खालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
स.क्र .२५ मौ . अशकरीपूर खालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.क्र . ९ ८ मौ . बार्शिटाकळी जिरायत मधील विद्यमान राज्य महामार्गाचे उत्तरेकडील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ( नगर पंचायतीने सुचविलेला बदल ) 


( १ ) मुख्याधिकारी , बार्शिटाकळी नगर पंचायत , बार्शिटाकळी , 

( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , 

अकोला शाखा , अकोला . 


स.क्र .७७ मौ.बार्शिटाकळी जिरायत खालील संपूर्ण क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात 
येत आहे . ( नगर पंचायतीने सुचविलेला बदल ) 


महेफूज खान रसूल खान , 

अध्यक्ष , 

बार्शिटाकळी नगर पंचायत , बार्शिटाकळी . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , . अ . क्र . २६ . 


BY PRESIDENT , NAGAR PANCHAYAT 

Publication of List of Modifications in Draft Development Plan of Barshitakli ( Old Limit Revised & Additional 
Limit Area ) Under Section 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

NOTICE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 
99 


Whereas , the Barshitakali Nagar Panchayat , being Planning Authority , has published the Draft Development Plan 
of Barshitakali ( Old Limit Revised & Additional Limit Area ) u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 
1966 vide notice dated 04 November 2022 for inviting suggestions / objections from public . The said Notice is published 
in Maharashtra Government Gazette of Amravati Division ; Supplement Part 1 A dated 07 November 2022 . 


And whereas , after considering the suggestions / objection to the said Draft Development Plan received within 
stipulated period , the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the said 
Planning Authority on dated 09 February 2023 . 


And whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by planning Committee , accepted 
it / suggested changes in it and passes Resolution No.03 , dated 17 February 2023 to make modifications to the said 
Draft Development Plan and to submit the said Draft Development Plan for sanction to the Government u / s 30 of the said 
Act . 


No. NPBT - Const . D - 237-2023. 


And whereas , it is necessary to publish the said modifications made in the said Draft Development Plan for 
inspection of the public as per Section 28 ( 4 ) of the said Act : 


Now , therefore , the list of modifications made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said Planning Authority is hereby 
published in Appendix - A as per the provisions of said Act for information to the public . The said draft Development Plan 
showing the modifications is kept open for the inspection to the public in the following offices , on working days , during 
office hours for a period of 30 days from the above said notice publication . 


( 1 ) 

1 


Sr. No. Modifica- Modifica 

tion No. tion No. 

( 2 ) 

( 3 ) 

M - 1 

M - 1 / 1 


2 


3 


4 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 1 / 2 


M - 2 / 1 


M - 2 / 2 


M - 3 / 1 


M - 3 / 2 


M - 4 / 1 


M - 4 / 2 


APPENDIX - A 

List of Modifications made u / s 28 ( 4 ) of the Act 

Discription 
( 4 ) 

Site No.7 Garden on S.No.296 ( pt ) of Mouja Barshitakli Jirayat is deleted from 
reservation and land there under included in Residential zone . 


Site No.8 Vegetable market on S.No.296 ( pt ) of Mouja Barshitakli Jirayat is deleted 
from reservation and land there under included in Residential zone . 


Site No.3 Play Ground on S.No.30 ( pt ) of Mouja Askaripur to be deleted from 
reservation and land there under included in Residential Zone . 


Site No.3 Play Ground relocated on the Northen Boundary of proposed 15 m . 
Development Plan Road in S.No.30 ( pt ) of Mouja Askaripur . 


Site No.6 Play Ground on S.No.297 ( pt ) of Mouja Barshitakli Jirayat deleted and land 
there under included in Residential Zone . 


Site No.9 Housing for Dishoused on S.No.279 ( pt ) and S.No.276 ( pt ) of Mouja Barshitakli 
Jirayat to be deleted from reservation and land there under included in Residential 
Zone . 


15 m . wide D.P road newely proposed from 18 m . D.P road along Railway line through 
boundary of S.No.289 and 184 turned to south side through common boundary of 
S.No.285 and 286 of Mouja Barshitakli Jirayat to existing road with smooth curv . As 
Shown on Development plan . 

Land in S.No.289 ( pt ) , 186 ( pt ) , 288 ( pt ) , 287 ( pt ) , 201 ( pt ) , 284 ( pt ) and 286 ( pt ) of 
Mouje Barshitakli Jirayat to be deleted from Agriculture Zone and included in 
Residential Zone . 


१२ 


( 1 ) 


5 


( O 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 


14 


( 2 ) 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


M - 9 


M - 10 


M - 11 


M - 12 


13 M - 13 


M - 14 


( 3 ) 

M - 4 / 3 


M - 5 


M - 6 / 1 


M - 6 / 2 


M - 7 


M - 8 


M - 9 / 1 


M - 9 / 2 


M - 10 


M - 11 


M - 12 / 1 


M - 12 / 2 


M - 13 


M - 14 


APPENDIX - A - Contd . 


Barshitakli : 

Dated the 20th February 2023 . 


Southern side of land descripted in M - 4 / 2 , 18.0 m proposed Development Plan Road 
redesignated as 12.0 m . wide Development Plan Road and land so released included 
in residential zone . 

( Modification suggested by Nagar Panchyat , Barshitakli ) 


Northen side of State Highway land under S.No.97 ( Pt . ) Mouja Barshitakli Jirayat to be 
deleted from Agriculture Zone and land there under included in Residentrial Zone . 


Land in S.No.100 of Mouja Barshitakli Jirayat land to be deleted from Agriculture Zone 
and land there under included in Residential Zone . 


Land in S.No.116 of Mouja Barshitakli Jirayat land to be deleted from Agriculture Zone 
and land there under included in Residential Zone . 


Western boundary of Site No.23 Garden on S.No.313 ( pt ) of Mouja Barshitakli Jirayat 
area 1.00 H land to be deleted from reservation and land there under included in 
Residential Zone . 


Site No.26 Primary School and Play Ground S.No.78 ( pt ) Mouje Barshitakli jirayat to 
be deleted and land there under included in Residential zone . 

( Modification suggested by Nagar Panchyat , Barshitakli ) 


15 m . D.P road from S.No.43 to S.No.10 Mouje Barshitakli Jirayat to be deleted and 
land there under included in Residential Zone . 


18 m . D.P road from S.No.1 of Mouje Barshitakli Jirayat to NH - 161 - A to be 
Redesignated as 12 m . wide D.P road and land so released included in Adjoining zone . 


Site No.17 garden on S.No.06 Mouja Barshitakli Bagayat to be deleted from 
reservation and land there under included in Residential Zone . 


Site No.5 Primary School and Play Ground on S.No.288 ( pt ) of Mouja Barshitakli 
Jirayat to be deleted from reservation and land there under included in Residential 
Zone . 


( Modification suggested by Nagar Panchyat , Barshitakli ) 

Land under S.No.24 of Mouja Ashkaripur to be deleted from agriculture Zone and land 
there under included in Residential Zone . 


Land under S.No.25 of Mouja Ashkaripur to be deleted from agriculture Zone and land 
there under included in Residential Zone . 


Northen side of State highway Land under S.No.98 of Mouja Barshitakli Jirayat to be 
deleted from agriculture Zone and land there under included in Residential Zone . 
( Modification suggested by Nagar Panchyat , Barshitakli ) 


Whole Land under S.No.77 of Mouja Barshitakli Jirayat to be deleted from agriculture 
Zone and land there under included in Residential Zone . 

( Modification suggested by Nagar Panchyat , Barshitakli ) 


( 1 ) The Chief Officer , Barshitakali Nagar Panchayat , Barshitakali . 
( 2 ) Assistant Director , Town Planning , Akola Branch , Akola . 


MAHEFUZ KHAN RASUL KHAN , 
President , 

Barshitakli Nagar Panchayat , Barshitakli . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


